सुधारित प्रकल्प अहवालास 
मान्यता देण्याबाबत.- 

श्री. महेश को- ऑप स्पिनिंग मिल 
लि. इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रकल्प १२२०/प्र.क्र.५०/टेक्स१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जून, २०२३. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
दि.११.०८.१९९३. 
२. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, 
दि.२४.३.१९९९. 
३. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१२००/प्र.क्र.१५३/टेक्स-१, 
दि.१३.६.२०००. 
४. शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०८/प्र.क्र.९१/टेक्स-१(आ), 
दि.३०.०६.२०११. 
५.शासन निर्णय, सहकार पणन व वदस्त्रोद्योगविभाग क्र.सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(अ), 
दि.१०.०७.२०१७. 
६. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.धोरण-२०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५, 
दि.१५.०२.२०१८. 
७. SYA, TAM, APTA यांचे पत्र क्र.कार्या ६(१)/सूतगि/प्रकल्प अहवाल /४४१२/२०२० 
दि.३.१२.२०२०. 
८. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस््रोद्योगविभाग क्र. प्रकल्प१२२३/प्र.क्र.८/टेक्स१ 
(ब), दि.१३.३.२०२३. 
९.आयुक्‍्त,वस््रोद्योग,नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या ६(१)/सूतगि/महेश/सुधा.प्रकल्प अह. / 
१८२०/ २०२३, दिनांक २४.३.२०२३. 
१०. झासन पत्र, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: संकीर्ण-३१२२/प्र.क्र.११/टेक्स 
१(ब), दिनांक 39.4.2023. 
प्रस्तावना :- 


महेश को ऑप स्पिनिंग मिल लि.इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणीची नोंदणी 


दि.६.१२.१९९४ रोजी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 


केपीआर/पीआरपी/ए/डिएच-४७ असा आहे. सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र कोल्हापूर जिल्हयापूरते 
मर्यादित आहे. शासन निर्णय दिनांक ११.०८.१९९४ अन्वये सूतगिरणीचा आठव्या पंचवार्षिक 
योजनेत Vara करुन शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली होती. शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२०/प्र.क्र.५०/टेक्स१ (अ) 


निर्णय दिनांक ०३.०२.२०११ अन्वये शासनाने या सूतगिरणीच्या रु.५२९८.०० लाख प्रकल्प 
किंमतीस मान्यता दिलेली आहे. 

2. शासनाने दि.३०.०६.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या प्रकल्प अहवालाची सुधारीत किंमत रु.६१७४.२४ लाख इतकी निश्चित केली 
आहे. त्यानुसार या सुतगिरणीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई यांचेकडून 
२५,००० Aaa प्रो रेटा पद्धतीने रु.५९४४.०० लाख इतक्या किमतीचा प्रकल्प अहवाल 
तयार करुन घेतला असून आयुक्त वस्त्रोद्योग, TANT आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी दि.३.१२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रकल्प अहवाल सुकाणू समितीच्या मंजूरीसाठी 
शासनास सादर केला होता. सुकाणू समितीच्या दि.२२.०३.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत 
महेश को ऑप स्पिनिंग मिल लि.इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणीच्या प्रकल्प 
अहवालात दर्शविलेल्या किंमतीबाबत चर्चा करुन प्रकल्प अहवालाची रु.५९४४.०० लाख 
किंमत समितीने तत्वत: मान्य केळी. तथापि, मा.मुख्यमंत्री यांनी राजीनामा दिल्यामुळे 
तत्कालीन शासनाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव यांनी 
मा.मुख्य सचिव यांना दि.२४.०६.२०२२ रोजीच्या अ.शा. पत्रान्वये कळविले की, दि.२२, 23 व 
२४ जून २०२२ रोजी विभागामार्फत निर्गमीत करण्यात आलेले शासन निर्णय, परिपत्रके, चर्चा, 
निर्णये इत्यादी बाबतची संपूर्ण पार्श्वभूमी मा.राज्यपाल यांना सादर करण्यात यावे. त्यामुळे 
सदर प्रकरणी रु.५९४४.०० रोजीचा झासन निर्णय निर्गमित होऊ शकला नाही. याविषयीचा 
आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी दि.२४.०३.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रस्ताव पुन्हा प्रकल्प अहवाळ सुकाणू समितीच्या मंजूरीसाठी 
शासनास सादर केला. सुकाणू समितीच्या दि.२९.०५.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत महेश को 
ऑप स्पिनिंग मिल लि.इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणीच्या प्रकल्प अहवालात 
दर्शविलेल्या किंमतीबाबत चर्चा करुन प्रकल्प अहवालाची रु.५९४४.०० लाख किंमतीचा 
अंतीम मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय :- 


महेश को ऑप स्पिनिंग मिल लि.इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर सूतगिरणीची सध्याची 
रु.५२९८.०० लाख रक्कमेची प्रकल्प किंमत रु.६१७४.२४ लाख किंमतीच्या मर्यादेत प्रो-रेटा 
नुसार रु.५९४४.०० लाख इतक्या रक्कमेच्या सुधारित प्रकल्प किंमतीस, त्या त्या बाबींसाठी 
मंजूर कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधी उभारुन करेल या अटीवर 
तसेच खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे : - 

“सूतगिरणीने स्वतः उभारावयाचे सभासद भागभांडवल, शासनाकडून उपलब्ध 
झालेले भागभांडवल व प्रकल्प किंमतीच्या ५०% कर्जाची रक्‍कम पूर्णपणे खर्च झाल्याचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच सूतगिरणीस वाढीव प्रकल्प किंमतीनुसार देय असलेले 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येईल.” 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२०/प्र.क्र.५०/टेक्स१ (अ) 


2. 


३. 


राहील. 


सदर सुतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक राहतील. 


. सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून 


घ्यावा व त्यानुसार सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 


. शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ मधील सूतगिरणी परतफेडीस पात्र होण्याबाबतच्या 


अटीमध्ये दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली 
असून सदरची सुधारणा या सूतगिरणीसाठी बंधनकारक राहील. 

सूतगिरणीस निधी उभा करण्यासाठी कोणती बँक कर्ज देणार आहे, त्या बँकेचे कर्ज 
मंजूर करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र सादर करावे. 


. सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा तिमाही 


प्रगती अहवाल आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर 
करावा. 


. सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहील याबाबत सूतगिरणीने 


तसेच आयुक्त वस्त्रोद्योग,नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 


. सदर सूतगिरणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असल्याने शासनाने भविष्यात काही 


HEV ATA घातल्यास त्या या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 


. दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन 


शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक 
राहील. 

या सूतगिरणीचे सभासद भागभांडवल व शासकीय भागभांडवल यांचे प्रमाण १:९ असे 
त्यानुसार सूतगिरणीने पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे. 


(रुपये लाखात) 


तपशिल प्रकल्प किंमतीनुसार उभारावयाची रक्‍कम रुपये 


सभासद भाग भांडवल (4%) २९७.०० 


शासकीय भागभांडवल (४५%) २६७५.०० 


दीर्घ मुदती कर्ज (५०%) २९७२.०० 


एकूण ५९४४.०० 


४. 


या सूतगिरणीचा प्रकल्प किंमतीचा बाबनिहाय तरतुदीचा तपशील खालीलप्रमाणे 


राहील 


व त्यामर्यादेत या सूतगिरणीने खर्च करणे सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२०/प्र.क्र.५०/टेक्स१ (अ) 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र तपशिल मंजूर मुळ प्रकल्प  दि.३०.०६.२०११ प्रो-राटा पध्दतीने 
अहवालानुसार रोजीच्या हासन  । केलेली प्रकल्पाची 
निर्णयानुसार सुधारित | सुधारित किंमत 
प्रकल्प अहवाल किंमत 
La | जमीन व जमीन सुधारणा ५८.०६ ५८.०६ ५८.०६ 
२ फॅक्टरी इमारत व इतर ८०१.४० १२१५.३० ९९४.९७ 
बांधकाम 
३ प्लॅट अँड मशिनरी ३०५४.८६ ३१०२.७८ ३१०२.७८ 
४ इतर कायम मालमत्ता ६५२.५० ८४५.०० ८४५.०० 
4 स्टोअर्स व स्पेअर्स ६०.४६ ६१.०० ६१.०० 
६ प्रिऑपरेटिव्ह खर्च २०६.०० २०८.१६ २०८.१६ 
७ मार्जीन मनी २४३.६० ४१०.१७ ४१०.१७ 
८ कॉन्टीजंसी २२१.३६ २७३.७७ २६३.५० 
एकूण ५२९८.२४ ६१७४.२४ ५९४४.०० 


५. सूतगिरणीने रु.५९४४.०० लाख इतक्या किंमतीमध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण करावी. 
शासनाकडून देय भागभांडवलाची रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे देण्यात येईल. प्रकल्प 
पूर्ण करण्यासाठी वरीलप्रमाणे त्या त्या प्रयोजनासाठी मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त रक्‍कम खर्च 
झाल्यास जास्तीची रक्‍कम सूतगिरणीने स्वनिधीतून उभी करणे आवश्‍यक राहील. प्रकल्पावर 
अतिरिक्त होणारा खर्च सूतगिरणीला स्वत: करावा लागेल. तसेच यंत्रसामुग्री खरेदी व 
स्थापत्य बांधकामासाठी शासन निर्णय दि.१५.०६.२००६ व दि.२८.०३.२०१८ नुसार मान्यता 
घ्यावी. सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने सूतगिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व 
अनावश्यक खर्च टाळावा. 


६. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९//५/.॥0859॥0[॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०७१८०७४१४४०२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


PRASENJEET D 
KARLEKAR 


926: 
र 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२०/प्र.क्र.५०/टेक्स१ (अ) 


२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

७. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर. 

८. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर. 

९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी TSIM महासंघ, मुंबई-०१. 

१०. कार्यासन अधिकारी १६-सी / १७-सी, सहकार, पणन व TANT विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत). 

१२. अध्यक्ष, श्री. महेश को- ऑप स्पिनिंग मिल लि. इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर. 

१३. निवडनस्ती (टेक्स १ (ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


